area शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या 
देशांतर्गत SRM मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विदौरा २०२४/प्र.क्र.३९/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कौशल्य २०२४/प्र.क्र.११/एसडी-६, 
दि.११.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यास HI मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याबाबत त्या राज्याशी करण्यात 
आलेल्या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या टप्यात विविध क्षेत्रातील 30 FSH मधील १०,००० 
कुठल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबतच्या प्रकल्पास संदर्भाधिन दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


१०,००० कुठल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबतच्या प्रकल्पाचा BURY करण्यात आला असून त्यासाठीची नोंदणी 
प्रक्रिया कार्यान्वित झाली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक परिणामकारकरित्या पार पाडण्यासाठी विभागातील 
अधिकारी तेलंगाणा राज्याने स्थापित केलेल्या Telangana Overseas Manpower Co. Ltd. (TOMCOM), 
हेदराबाद तसेच केरळ राज्याने स्थापित केलेल्या Norka Institute of Foreign Language, तिरुअनंतपूरम या 
संस्थांना भेट देऊन तेथील कार्यपध्दतीचा सखोल अभ्यास करणार आहेत. या देशांतर्गत se मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन नणंय : निर्णय :- 


विभागातील अधिकाऱ्याच्या खालील देशांतर्गत QI शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम प्रवासाचा कालावधी प्रवासाचा मार्ग 
(प्रवासाचे दिवस 
धरुन) 
a . | श्रीमआय.ए.कुंदन प्रधान सचिव (शालेय | दि.२०.०८.२०२४  । मुंबई-तिरुअनंतपूरम- 
(भा.प्र.से) शिक्षण विभाग) ते मुंबई 
दि.२२.०८.२०२४ 
२. [at राहूल रेखावार | संचालक, राज्य शौक्षणिक | दि.१९.०८.२०२४ | पुणे-हेदराबाद- 
(भा.प्र.से) संशोधन व प्रशिक्षण ते तिरुअनंतपूरम-पुणे 
परिषद, पुणे. दि.२२.०८.२०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विदौरा २०२४/प्र.क्र.३९/एसडी-६ 


२. सदर aera संपूर्ण खर्च शालेय शिक्षण विभागांतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत STARS 
प्रकल्पांतर्गत SIG ३.२ अन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना विहीत नियमानूसार प्रवास खर्च व दैनिक भत्ता प्रदान करण्यात यावा 

४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याचा संपूर्ण कालावधी प्रवासाच्या कालावधीसह कर्तव्य कालावधी म्हणून 
समजण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ 
परिच्छेद क्र.२७ (२) (ब) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमि 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१८२१५४२२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 
८. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे 
१२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


